राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरीत करणे बाबत. 
(लेखाशीर्ष २२५१ ०९६४) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : प्रशिक्ष-२०२३/प्र.क्र.११/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक: १३.०२.२०२३ 


ज्ञापन:- 


संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना त्यांचे पत्र क्र.१७/तंशिसं/यशदा 
प्रशिक्षण देयके/२०२२-२३/२२९, दिनांक १४/१२/२०२२ ला अनुसरून असे कळविण्याचे मला आदेश 
आहेत की, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यकक्षेअंर्तगत येणा-या संस्था/ 
कार्यालयातील कार्यरत वर्ग-अ संवर्गातील अधिकारी यांचेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
यशंवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे यांचे मार्फत आतापर्यंत खाळील नमूद कालावधीत 
प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 


अ.क्र | प्रशिक्षण । प्रशिक्षणाचा कालावधी प्रशिक्षण ।प्रशिक्षाणार्थीची | एकूण रुपये 
कालावधी संख्या 
शि पायाभूत दि. ११ जुले ते २१ ४२ दिवस ३७ ३१,०८,०००/- 
ऑगस्ट,२०२२ 
२ | पायाभूत दि. २२ ते २६ ऑगस्ट, ०५ दिवस ३६ ३,६०,०००/- 
२०२२ 
३ | पायाभूत दि. २२ ऑगस्ट ते ४२ दिवस ५५ ४६,२०,०००/- 
ऑक्टोबर, २०२२ 
४ | उजळणी | दि.११ते १५ ऑक्टोबर, ०५ दिवस ४३ ४,३०,०००/- 
२०२२ 
एकूण pwd ८५,१८,००० 


सदर प्रशिक्षणासाठी आलेल्या ₹८५,१८,०००/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. तेव्हा 
सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी झालेल्या खर्चाची “waders चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे” 
यांना प्रतिपूर्ती करण्यासाठी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
₹८५,१८,०००/- (अक्षरी रुपये पंच्याऐंशी लाख अठरा हजार फक्त) इतके अनुदान याद्वारे उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मागणी क्रमांक डब्ल्यू-६, २२५१, सचिवालय-सामाजिक 
सेवा 003, प्रशिक्षण (००) (०० ) (09) शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण (२२५१ ०९६४), ५०, इतर खर्च या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः प्रशिक्ष-२०२३/प्र.क्र.११/आस्था-२ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२१३१६४४३३८४०८ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR : 
(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत, माहितीकरीता:- 
१) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
) वित्त विभाग (व्यय- ५, अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 
) महासंचालक, यशवंराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे. 
) 
) 
) 
) 


संचालक, SE व कोषागारे, मुंबई. 

सहसंचालक, (तंत्र शिक्षण), मुंबई विभाग. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (साशि-१/तांशि-३), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
११) प्रशिक्षण व्यवस्थापक, मानव विकास केंद्र तथा सत्रसंचालक, यशदा, पुणे. 

१२) निवड नस्ती (आस्था-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


